ऑरीक सिटी औरंगाबाद येथे ड्रोन सिटी व 
मॅन्युफॅक्वरींग क्लस्टर स्थापन करण्या संदर्भात निर्णय 
घेण्यासाठी समिती स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. असंधो-२०२२/प्र.क्र. १८२/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

संचालक, ब्रम्हा रिसर्च फांऊडेशन, वांद्रे, मुंबई यांनी शासनास निवेदन सादर करुन 
त्यामध्ये ऑरीक सिटी, औरंगाबाद येथे ड्रोन हब व मॅन्युफॅक्वरिंग क्लस्टर स्थापित करणे, 
सुरक्षा विषयक यंत्र सामुग्री निर्मीती तयार करण्याचे धोरण तयार करणे, त्यासाठी विशेष 
आर्थिक क्षेत्र तयार करणे व तद्‌अनुषंगिक सुविधा देण्यात याव्यात इत्यादी मागण्या केल्या 
आहेत. मा. राज्यमंत्री (वित्त, भारत सरकार, व मा. उप मुख्यमंत्री, यांच्या उपस्थितीत व मा. 
मंत्री (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १६/११/२०२२ रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या 
औद्योगिक गुंतवणूकीबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये संस्थेच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. 
त्यामध्ये संस्थेने केलेल्या मागण्यांनुसार आवऱ्यक ती माहिती संस्थेने शासनास उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचे निर्देश संस्थेस देण्यात आले आहेत. संस्थेच्या मागण्यांवर विचार करुन, त्यावर 
निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


संचालक, ब्रम्हा रिसर्च फाऊंडेशन, वांद्रे, मुंबई यांच्या निवेदनातील मागण्यांवर विचार 
करुन निर्णय घेण्यासाठी विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


El . | विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. । सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

३. | सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

४. | सचिव, कौडल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अथवा त्यांचे । सदस्य 
प्रतिनिधी 

५. | सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) महाराष्ट्र औद्योगिक सदस्य 
विकास महामंडळ, मुंबई 

६. | व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप लि. सदस्य 

७. | St. विजय पागे, संचालक, ब्रम्हा रिसर्च फाऊंडेशन, वांद्रे, मुंबई. सदस्य 

८. | कन्फेडरेडान ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांचा १ प्रतिनिधी सदस्य 

९. | फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ HAA अन्ड इंडस्ट्री (फिक्की) यांचा | सदस्य 
१ प्रतिनिधी 

| १०. | ०. | अर्नेस्ट अन्ड यंग या सल्लागार संस्थेचा १ प्रतिनिधी सदस्य 

Fa | १. | संरक्षण साहित्याची निर्मीती करणाऱ्या क्षेत्रातील उद्योजकांचे ३ प्रतिनिधी | सदस्य 

१२. | अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः असंधो-२०२२/प्र.क्र. १८२/उद्योग-२ 


प्रति, 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 

१) ब्रम्हा रिसर्च फाऊंडेशन, वांद्रे, मुंबई यांनी केळेल्या मागण्या, त्यासंदर्भात केंद्र शासन व 
राज्य शासनाच्या धोरणातील तरतुदींची तसेच तद्‌अनुषंगिक बाबींची सविस्तर तपासणी 
समितीमार्फत करण्यात येवून, त्याअनुषंगाने सविस्तर अहवाल समितीमार्फत तयार 
करण्यात यावा. 

२) समितीने वरीलप्रमाणे अहवाल तयार करुन तो ३ महिन्यामध्ये शासनास सादर करावा. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in 

येथे उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११६१७१४५०९६१० असा आहे. 

सदरचा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKA\ 


R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 


SANJAY SHAMKANT : 
DEGAONKAR 


harashtra, 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, plated विकास, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

९. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, 
मुंबई. 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयळ टाऊनशिप लि. महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ, मुंबई 

११. डॉ. विजय पागे, संचालक, ब्रम्हा रिसर्च फाऊंडेशन, ५०१, एस.जी.रहेजा ओंडीटोरियम, 
पटवर्धन उद्यान जवळ, वांद्रे (प), मुंबई- ४०० ०५२. 

१२. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांचे प्रतिनिधी 

१३. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री (फिक्की) यांचे प्रतिनिधी. 

१४.अर्नेस्ट अँन्ड यंग या सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी 

१५. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

१६. सह सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय्य सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


